राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत मालेगाव 
महानगरपालिका, मालेगाव यांच्या मोसम नदी 
संवर्धन प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी वितरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, १५ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक - ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः- रानयो २०१९/प्र.क्र. २०/तां.क.३, दिनांक ११/०९/२०१९ 
२) मुख्य अभियंता(प्र,, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक यांचे क्र. प्रपत्र नमुना क्र. ४८ बाब क्र. २५ 
माहे ऑगस्ट २०२१ पत्र. 
३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर 
२०२१ व दिनांक ३ फेब्रूवारी २०२२. 
४) सचिव प्रदत्त समितीच्या दि.१७.०३.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 


उपरोक्त संदर्भिय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत आयुक्‍त, मालेगाव 
महानगरपालिका, मालेगाव यांच्याकडून प्राप्त मोसम नदीचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन करण्याच्या एकूण 
रु. १३,१५,२७,५००/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा (८०%) रु. 
१०,५२,२२,०००/- (रु. दहा कोटी बावन्न लक्ष बावीस हजार फक्त) एवढा होता. दरम्यान, आयुक्त, 
माळेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या मोसम नदी 
संवर्धनाच्या रु. १३,१४,३४,२३०/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने त्यांच्या 
संदर्भाधिन पत्र क्र. २ अन्वये तांत्रिक मंजूरी दिली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मंजूरी 
दिलेल्या रु. १३,१४,३४,२३०/- इतक्या प्रकल्प किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची व निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 

राज्य नदी Md योजनेतंर्गत आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांच्याकडून प्राप्त 
मोसम नदीचे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र - अ” मध्ये नमूद केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण रुपये रु. 
१३,१४,३४,२३०/- (रूपये तेरा कोटी चौदा लक्ष चौतीस हजार दोनशे तीस फक्‍त) इतक्या रकमेस खालील 
अटी व सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र - ब” मधील अटींच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर मंजूर एकूण रकमेपैकी ८०% हिस्सा राज्य शासन व २०% हिस्सा मालेगाव 
महानगरपालिका, मालेगाव यांचा राहील. 


पृष्ठ ११ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


अ.क्र हिस्सा मंजूर निधी (रुपये) अक्षरी मंजूर निधी 
| ८०% राज्य शासन १०,५१,४७,३८४-/ | रूपये दहा कोटी एक्कावन्न 
लक्ष सत्तेचाळीस हजार Hat 
चौ-याएंशी फक्त 


2. | २०% मालेगाव महानगरपालिका २,६२,८६,८४६-/ | रूपये दोन कोटी बासष्ट लक्ष 
Taal हजार आठडो 
]ोचाळीस फक्‍त 

एकूण १३,१४,३४,२३०/- | रुपये तेरा कोटी चौदा लक्ष 
चौतीस हजार दोनशे तीस 
फक्‍त 


२. राज्य शासनाच्या वरील ८०% हिऱ्यापोटीची रक्‍कम रू. १०,५१,४७,३८४/- (रूपये दहा कोटी 
एक्कावन्न लक्ष सत्तेचाळीस हजार तीनशे चौऱ्याएंशी फक्त) राज्य शासनाच्या दिनांक ११/०९/२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानूसार दोन टप्प्यामध्ये महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात 
येणार असून त्यापैकी रू. ५,२६,११,०००/- (रूपये पाच कोटी सव्वीस लक्ष अकरा हजार फक्त) इतक्या 
रकमेचा पहिला हप्ता सदर शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, माळेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांना 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा मागणी क्र. यु - ४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण, १९२, 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (०१) पर्यावरण संरक्षण, (०१) (०१) राज्य नदी संवर्धन योजना (कार्यक्रम) (३४३५ 
१३२९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
सुधारित अंदाजानुसार उपलब्ध करण्यात आलेल्या रू.२० कोटी इतक्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


४. आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका यांना अदा करावयाची रू. ५,२६,११,०००/- (रूपये पाच कोटी 
सव्वीस लक्ष अकरा हजार फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.६/२०/कोषा-प्रशा ५,दि १२.११.२०२१ 
अन्वये ई-कुबेर प्रणालीद्वारे थेट आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका यांच्या बँक खात्यात जमा करावे. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ व दिनांक ३ फेब्रूवारी २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, दिनांक २४.०६.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टातील अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता होत आहे, तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ 11 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


&. 


) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, 2029 च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रंमांक ९ मधील ३१ वेतनेतर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यात 
विभागाला अधिकारी प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली 
आहे. 

॥ वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १,३,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की ही योजना केंद्र पुरस्कृत, बाहय सहाय्यित योजना 
नाही. 

॥) वित्त विभागाच्या निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्रक्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ च्या 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येत की, सदर 
योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच 
परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीलळ अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी 
सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. 


या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा ५ दिनांक 


१०.०५.२०१६ अन्वये परिच्छेद क्र.४ मधील खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 


9 


विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत fra विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २.४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी पर्यंतच्या 
अनावर्ती योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. 
२) मोसम नदीच्या संवर्धनासाठी रु. १३,१४,३४,२३०/- एवढया मंजूर निधीमधीळ 
रु. ५,२६,११,०००/- (रूपये पाच कोटी सव्वीस लक्ष अकरा हजार फक्त) इतका निधी प्रस्तुत 
शासन निर्णयाव्दारे वितरित करण्यात येत आहे. 
३) “मागणी क्र. यु - ४, ३४३५ परिस्थितीकी व पर्यावरण, १९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (०१) 
पर्यावरण संरक्षण, (०१) (०१) राज्य नदी संवर्धन योजना (कार्यक्रम) (३४३५ १३२९), ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)”या मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
४) आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांच्याकडून पर्यावरण विभागास कोणतेही येणे 
बाकी नाही. तसेच मागील तीन महिन्यात कोणताही निधी मुक्‍त करण्यात आलेला नाही. 


५) तसेच उपरोक्‍त शासन निर्णयाच्या “अ” मधील परिच्छेदातील ६,७,८,९ या बाबी लागू नाहीत. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संमतीने, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/२०२२/व्यय 


१६, दि.३१.०३.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


पृष्ठ 11 पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११७४५२९६००४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 


5 U RYAKANT K | SAN oh CN: SURVAKANT KISAN NIKAM 


8 
NMENT OF MAHARASHTRA, OU 
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 
NIKAM Date: 2022.03.31 17:47:38 +05' 


(सु.कि.निकम) 
सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 

४. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 

६. आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, माळेगाव 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.शासनाचे मा. मुख्य सचिव/ सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे खाजगी 
सचिव 

११.वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६ / अर्थसंकल्प - ७), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.नियोजन विभाग, कार्यासन क्र. १४७२, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ 11 पैकी 4 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


झासन निर्णय क्रमांक - रानयो २०२२/ प्र.क्र.८४/आस्थापना - अ, दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबतचे “प्रपत्र - अ” 


मोसम नदीच्या संवर्धनासाठीची प्रस्तावित कामे 


अ.क्र. कामाचा प्रकार प्रस्तावित किंमत समितीचा निर्णय समितीने मान्य । महाराष्ट्र जीवन 
(रूपयांमध्ये) केलेली रक्‍कम | प्राधिकरणाने तांत्रिक 
(रूपयांमध्ये) । मंजूरी दिलेली रक्‍कम 
अ. कोअर कामे 
| । डी-वॉटरींग, डी-सिल्टींग व ६३,७५,०००/- मंजूर करण्यास हरकत|  ६३,७५,०००/- 
IRA वेटलँड नसावी. ५६,५८,८७७/- 
PERT (लेबर) 
२ (Wer, कॅचमेंट एरीया ५२,००,०००/- मंजूर करण्यास हरकत|  ५२,००,०००/-  ५१,२१,६११/- 
ट्रीटमेंट, सिल्ट ट्रीटमेंट नसावी. 
३ रिव्हर चॅनेलिंग C4,00,000/- May काम वगळण्यात | 4 = | 
यावे 
णी रिटेनिंग वॉल ५,७५,००,०००/- मंजूर करण्यास BHA ५,७५,००,०००/- ५,८८,०९,१६२/- 
नसावी. 
५ ।पर्यावरण जनजागृती ४०,००,०००/-|[सदर काम नॉन कोअर शि 
कार्यक्रम व जन सहभाग भागात समाविष्ट क्ति 
करण्यात यावे व रक्‍कम 
१०,००,००० पर्यंत कमी 
करण्यात यावी. 
६ ।घाट व रेंम्प डेव्हलपमेंट 2,24,00,000/- मंजूर करण्यास हरकत | २,२५,००,०००/- २,३७,७०,०८६/- 
नसावी. 
ie ड्रेनेज डायव्हर्जन व &4,00,000/- मंजूर करण्यास हरकत|  ६५,००,०००/-  ६४,७२,०००/- 
पाईपलाईन नसावी. 
एकूण (कोअर कामे) ११,०५,७५,०००/- ९,८०,७५,०००/- ९,९८,३१,७३६/- 
ब. नॉन कोअर कामे 
| गार्डनिंग ४५,००,०००/- मंजूर करण्यास हरकत ४५,००,०००/- ३९,५७,८६०/- 
नसावी. 
२  ।पाथवे ८०,००,०००/-|पाथवे व सायकलट्रॅक | ८०,००,०००/-  ८१,२२,०५०/- 
करण्यात यावी. 
हि इलेक्ट्रीकल वर्क्स- ३०,००,०००/- मंजूर करण्यास हरकत| ३०,००,०००/-  २८,५०,१२०/- 
इन्स्टॉलेशन ऑफ सोलार नसावी. 
OW 


* 


पृष्ठ 11 पैकी 5 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


५  ।फाऊंटन (9,00,000/-| सदर काम वगळण्यात ०० ०० 
यावे 
६ बेंचेस, कचराकुंड्या व ८,००,०००/- मंजूर करण्यास हरकत|  ८,००,०००/-  ७,९४,७७०/- 
निर्माल्य कलश नसावी. 
| क्रेमेटोरीयम व अम्फी थिएटर ८०,००,०००/-|[सदर काम वगळण्यात शा * | 
यावे. 
८  ।पर्यावरण जनजागृती ४०,००,०००/-[सदर काम कोअर १०,००,०००/- ९,८२,९५०/- 
कार्यक्रम व जन सहभाग भागातून नॉन कोअर 
भागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे व 
रक्‍कम 40,00,000 
पर्यंत कमी करण्यात 
येत आहे. 
एकूण (नॉन कोअर कामे) 3,24,00,000/- 4,(93,00,000/-] 9, § (9,019, 940/- 
एकूण (कोअर व नॉन-कोअर कामे) ।१४,३०,७५,०००/- ११,५३,७५,०००/- ११,६५,३९,४८६/- 
इन्ठ्युरन्स 1% १४,३०,७५०/- Max खर्च ११,५३,७५०/- ५,५१,६५७.१७२/- 
महानगरपालिकेने 
करावा. 
कंटिजन्सि चार्जेस ४% 49,23,000/-|8% ऐवजी १% देण्यात  ११,५३,७५०/- ११,०३,३१४.३४/- 
यावे 
जीएसटी १२% शकि मंजूर करण्यास हरकत | १,३८,४५,०००/- १,३२,३९,७७२.१७/- 
नसावी. 
अंतिम एकूण १५,०२,२८,७५०/- १३,१५,२७,५००/-१३,१४,३४,२२९.६८२/- 
पूर्णाकिंत रक्‍कम १५,०२,५०,०००/- १३,१५,२७,५००/- १३,१४,३४,२३०/- 
SURYAKANT KISAN 
NIKAM Bato 20220831 174803 +0830 ENT 
(सु.कि.निकम) 


सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


पृष्ठ 11 पैकी 6 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


ष्‌. 


शासन निर्णय क्रमांक - रानयो २०२२/ प्र.क्र.८४/आस्थापना - अ, दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबतचे 
“प्रपत्र - ब” 
राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव येथील मोसम नदीच्या संवर्धन 
कामांसाठीच्या अटी व शर्ती. 


. आयुक्‍त मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांनी राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत सादर केलेल्या 


मोसम नदी संवर्धनाच्या रु. १३,१५,२७,५००/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून दिनांक ११/०९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. त्यानूसार, आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, 
मालेगाव यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेल्या मोसम नदी संवर्धनाच्या रुपये 
१३,१४,३४,२३०/- (१२% GST व 9% Contingencies सह) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाने त्यांच्या क्र. प्रपत्र नमुना क्र. ४८ बाब क्र. २५ माहे ऑगस्ट, २०२१, दिनांक 
०५/०८/२०२१ अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता 
दिलेल्या रुपये १३,१४,३४,२३० इतक्या प्रकल्प किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


. सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या एकूण रकमेपैकी ८०% हिस्सा राज्य शासन व २०% हिस्सा 


मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांचा राहील. महानगरपालिकेच्या २०% छहिश्याबाबत 
महानगरपालिकेने शासनाकडे सादर केलेल्या ठरावाची अंमळबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


. शासनाने वितरित केलेल्या निधीच्या विहित प्रमाणात आयुक्‍त, माळेगाव महानगरपालिका, माळेगाव 


यांनी त्यांचा अनुज्ञेय हिस्सा स्वतंत्र खात्यात जमा करावा. सदर हिस्सा प्रकल्पावर खर्च केल्याशिवाय 
तसेच, प्रकल्पांतर्गत होणा-या कामांचे गुणवत्ता लेखापरिक्षण केल्याशिवाय पुढील हप्ता मुक्‍त करण्यात 
येणार नाही. 


. योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या कामाचे मंजूर तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रके, 


नकाशे, संकल्पचित्रे इ. शासनाकडे काम सुरु करण्यापूर्वी सादर करणे बंधनकारक असेल. शासनास 
उपरोक्त माहिती सादर केल्यानंतरच कामे सुरु करण्यात यावीत. हाती घेण्यात यावयाच्या (“प्रपत्र-अ” 
मधील नमूद कामे) कामासंबंधित नदीच्या सद्यस्थितीची छायाचित्रे घेण्यात यावी. तसेच व्हीडीओ 
रेकॉडिंग करण्यात यावे. कामांच्या प्रगतीनुसार दर दोन महिन्यांनी याप्रकारे छायाचित्रण करण्यात 
यावे. 

राज्य नदी संवर्धन क्षेत्रात तज्ञ व कामाचा अनुभव असलेली तसेच “प्रपत्र-अ” नुसार मंजूर खर्चाच्या 
बाबी संबधीत तज्ञ व पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ असलेली संस्था /शासकीय प्राधिकरण/मंडळ यांची 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था म्हणून आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांनी विहित 
पध्दतीने नियुक्‍ती करावी. ही संस्था “प्रपत्र-अ” नुसार मंजूर खर्चाच्या बाबींचे स्थानिक डी. एस. आर. 
प्रमाणे खर्चाचे अंदाज, कामाचे आराखडे तयार करणे व तपासणे कामाची गुणवत्ता राखणे, सर्व कामे 
विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे याबाबत वेळोवेळी समन्वय Go. महानगरपालिकेने प्रकल्पासाठी 
तांत्रिक मनुष्यबळ तयार होण्यासाठी या संस्थेचा उपयोग करावा. 


पृष्ठ 11 पैकी 7 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


Go 


११ 


१२. 


१२३. 


१४. 


. ही कामे शासन आदेशाच्या दिनांकापासून/धनादेशाच्या दिनांकापासून ३६ महिन्यात किंवा तत्पूर्वी पूर्ण 


करण्यात यावीत. ह्या कालावधीनंतर कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारा खर्च हा संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेकडून करण्यात यावा. 


. कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची व कामाची गुणवत्ता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही आयुक्त, 


मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांची असेल. सदर प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारा निधी खर्च 
करताना आयुक्त, माळेगाव महानगरपालिका, माळेगाव यांच्या देखरेखेखाली करण्यात यावा. 


. प्रकल्पाची यथायोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची 


आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात यावी. या 
समितीत महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण विषयक तज्ञ, उपरोक्त प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्यासह महानगरपालिकेस आवश्‍यक वाटतील अशा 
प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा. ही समिती प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या सर्व कामकाजाचे 
सनियंत्रण करेल व कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवेल. सदर समितीची आढावा बैठक दर महिन्याला 
आयोजित करण्यात यावी. 


. नदीच्या निळ्या व लाल पूररेषेच्या दरम्यान काही कामे प्रस्तावित असल्यास सदर कामे करण्याकरिता 


सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 


.प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेच्या मदतीशिवाय नदीचे संवर्धन होणे 


गरजेचे असल्याने योजनेची कामे पूर्ण झाल्यावरही ही समिती बैठका आयोजित करेल. ही समिती 
भौतिक बाबींची देखभाल, प्रकल्पांपासून मिळणारे उत्पन्न, प्रकल्प संवर्धनासाठी उपाययोजना व खर्च 
याबाबत आढावा घेत राहील. 


.काम पूर्ण झाल्यावर किमान पुढील १० वर्षापर्यंत नदीची देखभाळ व दुरुस्ती महानगरपालिकेने 


स्वखर्चाने करावयाची आहे. तसेच महानगरपालिकेने प्रकल्प अंमलबजावणी समितीचा अहवाल प्रत्येक 
६ महिन्यांनी शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करेल. 
नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता चाळू महिन्यापासून पुढे प्रत्येक महिन्याळा तपासण्यात यावी. पाण्याची 
गुणवत्ता तपासण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ञ प्रयोगशाळेची /संस्थेची /मंडळाची नियुक्‍ती करण्यात यावी. 
दर महिन्याचा पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल सदर संस्था प्रकल्प सनियंत्रण समितीस व पर्यावरण 
विभागास दर तीन महिन्यांनी सादर करेल. 
उपरोक्त मुद्यानुसार केलेल्या कार्यवाही प्रमाणे आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव हे 
शासनास दर तीन महिन्याला खालील अहवाल सादर करतील. 

अ. मंजूर कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल 

ब. पाण्याच्या गुणवत्ता अहवालाच्या प्रती 

क. प्रकल्प सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

ड खर्चाचे प्रत्येक तिमाहीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
सदर अहवाल सादर केल्याशिवाय कामाच्या पुढील टप्प्यातील निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
नाही. तसेच आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिलच्या १० तारखेपर्यंत पर्यावरण 
व वातावरणीय बदल विभागास सादर करावे. उपरोक्त मंजूर योजनेसाठी निधी उपलब्धतेनुसार 
अनुदान मुक्‍त करण्यात येईल. 


पृष्ठ 11 पैकी 8 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


१५.योजनेंतर्गत मंजूर विशिष्ट कामासाठी अदा केलेली वा मान्य केलेली रक्‍कम त्याच कामासाठी राज्य 
शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्ती प्रमाणे व विहित कालमर्यादेत मान्य केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत 
खर्च करणे आवश्‍यक आहे. हा निधी इतर दुस-या कोणत्याही कामासाठी वा महानगरपालिकेच्या 
कामासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळता करता येणार नाही. विशिष्ट कामासाठी मान्य केलेल्या 
खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांची 
राहील. 

१६.या योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी हा राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्या अंतर्गत जमा करावा 
व बँकेत ठेवलेल्या निधीवर मिळणारे व्याज याच निधीत जमा करावे. या निधीच्या उपयोगितेवर नियंत्रण 
राहण्यासाठी खात्याचे संचालन आयुक्‍त, माळेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांच्याव्दारे करण्यात 
यावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करतेवेळी बँकेतील या खात्यावर झालेल्या व्यवहाराच्या नोंदी 
दर्शविणाऱ्या पासबुकाची साक्षंकित प्रत सोबत जोडण्यात यावी. 

१७.योजना पूर्ण झाल्यावर या योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेपासून किंवा सोयीसुविधांपासून 
मिळणारे उत्पन्न हे या योजनेसाठी उघडलेल्या स्वतंत्र बँक खात्यातच जमा करण्यात यावे. या 
उत्पन्नातून नदी संवर्धनासाठी अतिरिक्‍त कामे राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीने हाती 
घेता येतील. मात्र नदी संवर्धनाच्या कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी हा महसूली निधी 
वापरता येणार नाही. 

१८. मंजूर बाबीतील खर्चामध्ये बचत झाल्यास बचत झालेला निधी योजनेतीलच दुसऱ्या उपांगासाठी 
राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या परवानगीने वापरता येईल. 

१९.राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत निर्माण केलेल्या यंत्रणेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च योजना 
कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधीत महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या निधीतून भागावावयाचा आहे. 

२०.योजनेंतर्गत खर्च करण्यात येणा-या रकमेचे लेखे प्रचलित लेखा संहितेनुसारच ठेवण्यात यावेत व त्याचे 
लेखापरिक्षण स्थानिक निधी व लेखापाल यांच्याव्दारे करण्यात यावे व त्याचा अहवाल पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभागास पाठविण्यात यावा. तसेच प्रत्येक आर्थिक वर्षा अखेर झालेल्या खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधीत महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, माळेगाव 
महानगरपालिका, मालेगाव राहील. 

२१.नदीच्या कामांच्या प्रगतीच्या अहवालाची तसेच खर्चाच्या विवरणपत्राची पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभागाच्या सक्षम अधिका-यांकडून तपासणी करण्यात येईल व तपासणीच्या वेळी महानगरपालिकेने 
आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असेल. 

२२.योजनेवरील कामासाठी मान्यता प्राप्त झालेल्या रक्कमेपेक्षा अधिक खर्च झालेली रक्‍कम झासनाकडून 
उपलब्ध होणार नाही. या कामासाठी शासनाने अदा केलेली रक्‍कम जर त्या कामावर घालून दिलेल्या 
विविक्षित वेळेमध्ये खर्च होऊ शकत नसेल तर त्यास राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाची 
पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 

२३.योजनेवरील कामासाठी अदा केलेली रक्‍कम योग्यरितीने वापरली जात नाही किंवा कामाची योग्य ती 
प्रगती होत नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यास शासन कोणत्याही क्षणी set कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्दबातल करु शकेल. 


पृष्ठ 11 पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


२४.योजनेवरील कामांसाठी राज्य शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त शासनाकडून, वित्तीय संस्थांकडून वा 
आणखी कोणत्याही संस्थांकडून प्राप्त निधी या योजने अंतर्गत खर्च झाल्याचे दर्शविण्यात येऊ नये. (No 
Overlapping of schemes) 

२५.योजनेचे समन्वयन व पर्यवेक्षण करण्यासाठी भेट देणा-या राज्य शासनाच्या अधिका-यांस आवश्‍यक 
त्या सर्व प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक असेल. 

२६.योजनेंतर्गत शासनाच्या अनुदानातून तयार केलेली मालमत्ता, ज्या कामासाठी निर्माण केली आहे, 
त्याच कामासाठी वापरणे आवश्‍यक आहे व त्यासाठी ही मालमत्ता अभिलेखित करणे आवश्‍यक आहे. 

२७.योजनेंतर्गत करण्यात येणा-या निरनिराळया कामांचे व समन्वयाचे काम राज्यस्तरावरील सनियंत्रण 
समितीव्दारे करण्यात येते. या समितीने कामाबाबत वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करणे आवश्‍यक असेल. 

२८. योजनेंतर्गत महानगरपालिकेच्या होणा-या आस्थापनेवरील व लागणा-या मनुष्यबळावरील खर्च 
संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेव्दारे करण्यात येईल. त्यासाठी या विभागाकडून अनुदान देण्यात 
येणार नाही. 

२९.योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे अभिलेख व छायाचित्रांसह पुरावे महानगरपालिकेने जतन 
करावेत. तसेच सदरबाबत अभिलेखामध्ये नोंद करुन ठेवावी. 

३०.नदी संवर्धनाबाबत मंजूर कामांमध्ये नदीतील गाळ काढणे व सिल्ट ट्रॅप लावण्याच्या कामाचा समावेझा 
असल्यास, नदीच्या गाळ काढण्याच्या कामाबरोबरच तसेच पावसाळयापूर्वी सिल्ट ट्रॅप लावण्याचे काम 
पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा नदीत पुन्हा गाळ जमा होऊ शकतो. 

३१.नदीच्या कामास सुरवात करण्यापूर्वीची छायाचित्रे विभागास सादर करावीत. 

३२.राज्य शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे महानगरपालिकेस बंधनकारक 
राहील. 

३३.योजनेंतर्गत किती लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला याची नोंद ठेवावी. 

३४.योजना कालमर्यादेत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने योजने करिता कोणतेही एस्कलेडान चार्जेस 
अनुज्ञेय नाहीत. 

३५.योजनेंतर्गत मंजूर कामांच्या निविदा हया शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब 
करुन स्विकाराव्यात. तसेच प्रकल्पांतर्गत मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदा स्विकारण्यात 
येऊ नयेत. 

३६.ठेकेदाराने विहित वेळेत काम पूर्ण न केल्यास त्यांच्यावर दंड आकारण्याची तरतूद ठेवण्यात यावी. 

३७.योजनांतर्गत झालेल्या सर्व खर्चाचा ताळमेळ वेळोवेळी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई व 
तसेच महालेखाकार कार्यालय, मुंबई/ नागपूर यांच्या कार्यालयाशी घालण्याची जबाबदारी संबंधित 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असेल. 

३८. योजना पूर्ण झाल्यावर भविष्यात नदीच्या उपयोगाबाबत व वापराबाबत किंवा नदीसंदर्भात 
कोणतीही नवीन कामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यास प्रथम राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभागाची मान्यता घेण्यात यावी. 

३९.नदीच्या क्षेत्राबाबत, मालकीबाबत, राबविण्यात येणा-या कामाच्या गुणवत्तेबाबत तसेच Surface 
floating wetland beds बाबत वा इतर संबंधित बाबींबाबत भविष्यात काही न्यायालयीन वा अन्य बाबी 


पृष्ठ 11 पैकी 10 


शासन निर्णय क्रमांकः रानयो २०२२/प्र.क्र. ८४/आस्थापना - अ 


उदभवल्यास संबंधित अधिकारी तसेच आयुक्‍त, मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांची सर्वस्वी 
जबाबदार राहील. 
vo. salad अटींव्यतिरिक्त राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचळनालयाने नदी संवर्धन योजनेतंर्गत प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
४१.राज्य नदी संवर्धन योजनेतंर्गत सचिव स्तरावरील प्रदत्त समितीच्या दिनांक ०९/०८/२०१९ रोजी 
झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील अटींचे व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
SURYAKANT KISAN ७० ou 
N | KAM = ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT 
Date: 2022.03.31 17:48:19 +05'30' 


(सु.कि.निकम) 
सह सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


पृष्ठ 11 पैकी 11 


